एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठाचे बल्लारपूर, जि.चंद्रपूर 
येथील विसापूर येथे महर्षी कर्वे महिला सक्षमीकरण ज्ञान 
संकुलाच्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन पुरकपत्र क्रमांक:- बैठक-२०२२/प्र.क्र.१२३/विशि-२ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ जून, २०२३. 


May: विभागाचा समक्रमांकाचा दि.१३.०३.२०२३ रोजीचा शासन निर्णय. 


शासन पुरकपत्र :- 

एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठाचे बल्लारपूर, जि.चंद्रपूर येथील विसापूर येथे महर्षी कर्वे महिला 
सक्षमीकरण ज्ञान संकुलाच्या बांधकामास रु.४१३१.६५ लक्ष (एकेचाळीस कोटी एकतीस लक्ष पासष्ट हजार फक्त) 
इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदरहू 
अंदापपत्रकात स्थापत्य व विद्युतीकरणाच्या कामाकरीता सेंटेज चार्जेस तसेच कामगार विम्याची तरतूद नसल्याने 
यासाठी तरतूद करण्याची सार्वजनिक बांधकाम विभागास विनंती केली होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या 
बाबींचा समावेडा करण्यास मान्यता दिली आहे. 

त्यानुसार सोबत जोडलेल्या Recapitulation Sheet नुसार रु.४२६५.९८ लक्ष (बेचाळीस कोटी पासष्ट 
लक्ष अठठ्याण्णव हजार फक्त) इतक्या किंमतीचे अंदाजपत्रक या पुरकपत्राद्वारे संदर्भाधीन शासन निर्णयात 
समाविष्ट करण्यात येत असून, सदर किंमतीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानुसार पुढील कार्यवाही 
करण्यात यावी. 
२. सदर शासन पुरक पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०६०२१६३२३५९६०८ असा आहे. हे शासन पुरक पत्र डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


“RTTSEN राज्यपाल याच्या SUSSTEESN "TST. rt MADHUKARRAD उड. 
BAWISKAR see 
(अजित बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल तथा कुलपती यांचे प्रधानसचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
२) मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.मंत्री (पर्यटन व सांस्कृतिक) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा.कुलगुरु, एस.एन.डी.टी.विद्यापीठ, मुंबई 
५) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 
७ महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
८) महालेखापाल, (लेखापरीक्षण) -१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
९) सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१०) कुलसचिव, एस.एन.डी.टी.विद्यापीठ, मुंबई. 


99) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


शासन पुरक पत्र क्रमांकः बैठक-२०२२/प्र.क्र.१२३/विशि-२ 


नियोजन विभाग, (का-१४७१) मंत्रालय, मुंबई. 

वित्त विभाग, (व्यय-५) (अर्थसंकल्प-३/८/१२) मंत्रालय, मुंबई. 

१४) प्रधान सचिव, (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग),यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१५) सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१६) उप सचिव (विशि),उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१७) उप सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१८) निवडनस्ती (विशि-२), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१२ 
१३ 


मट. el “म कलक. :यॉक कटके 


पृष्ठ २ पैकी २ 


Name of the Department : Higher & Technical Education Department. 


Name of Work : Construction of Maharshi Karve Women's Empowerment knowledge Complex of SNDT Womens 
University Mumbai, at Visapur Tal. Ballarpur Dist - Chandrapur. 


RECAPITULATION SHEET 
No. Particulars of Scope Unit Rate Norms 

No. Rs Per 
(Sqmt./Meter/LumpSum etc.) 


Cost Rs. 
Component Wise 


(A) |ESSENTIAL ITEMS (Components) 
1 |(a) Building proper (Built Up Area - Sq.m) 


Institutional Building 


Ground Floor 3327.00 5१. M 28,000 93,156,000 
First Floor 2006.00/Sq. M 28,000 56,168,000 
Hostel Building 
Ground Floor 1639.66|Sq. M 28,000 45,910,480 
First Floor | 1583.84|Sq. M 28,000 44,347,520 
Total B.U.A. = 8556.50 Sub Total (a) 239,582,000 
(b) Rain/ Roof Water Harvesting | 1,000,000 
(c) Furniture 8556.50x70%=5990 5990 5000 29,950,000 
Sub Total (b+c) 30,950,000 
Water Supply & Sanitary Works 5% of (a) Sub Total (2) 11,979,100 
Electrification Internal 5% of (a) 11,979,100 
External 6% of (a) 14,374,920 
Fire Fighting Arrangements etc. LS 3,500,000 
Sub Total (3) 29,854,020 
Sub Total (A) | 312,365,120 | 2,365,120 
(B) |MISCELLANEOUS ITEMS 
(i) Devlopment of Ground LS 1,000,000 
(ii) Parking LS 2,000,000 
(iii) Land Scaping & Gardening LS 500,000 
(iv) Soil Investigation LS 500,000 
Sub Total (B) 4,000,000 
Sub Total (A) = (1)+(2)+(3)+(B) | 316,365,120 | 6,365,120 
(C) |OPTIONAL ITEMS 
1 |Water Main Storage, Pump House, Borewell 2,500,000 
Sub Total (C) 2,500,000 


Project Cost (P)= (A) + (B) + (C) 318,865,120 


(D) |PROVISIONS 


(i) Contingencies 4% on (a) 9,583,280 
(ii) GST 18% on (P) 57,395,722 
(iii) Price Escalation 5% on (P) 15,943,256 
(iv) Labour Insurance 1% on (P) 3,188,651 
(v) Centage Charges 5% on (Civil) 14,450,555 
(vi) Centage Charges 8% on (Electrical) 2,388,322 
(vii) Consultancy Charges 1.5% on (P) 4,782,977 

Sub Total (D) 107,732,762.20 

TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C+D) 426,597,882 


Say Rs. Lakhs 4265.98 


( 
( 
( 


PLINTH AREA RATES FOR 
(i 


i) Bldg Proper Cost 
ii) Elect. Work 

iii) Water Supply 
iv) For (i) + (ii) + (iii) 


Rs 
Rs 
Rs 
Rs 


28,000 /Sqm 


3,489 /Sqm 
1,400 /Sqm 
32,889 /Sqm 


